भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील 
(महराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रितो व गट-क 
संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील रिक्त पदे 
सरळसेवेने भरण्यासाठी राज्यस्तरीय व प्रादेशिक 
निवड समितीची स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१२/सेवा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०७ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दिनांक ०४ मे, २०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, 
दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने 
भरतीबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ०४.५.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार नमूद पदांच्या भरतीकरिता प्रादेशिक व 
राज्यस्तरीय निवड समित्यांची रचना सदरहू शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने प्रादेशिक व राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन 
करावयाच्या आहेत. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०४.५.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये दिलेल्या रचनेनुसार प्रत्येक विभागनिहाय निवड समित्यांची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क 
संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी राज्यस्तरीय व प्रादेशिक निवड 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयाचा आकृतीबंध सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.७.२०२२ अन्वये मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१२/सेवा-४ 


झाळेळा आहे. सदर कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील नामनिर्देडानाच्या 
कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता राज्यस्तरीय व प्रादेशिक निवड समितीची रचना 
पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय निवड समिती 
कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-ब (अराजपत्रित) (एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदाकरिता 
धि मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, सा.बां.विभाग, मुंबई अध्यक्ष 
२ | अ.ज./अ.जा./इ.मा.व. या प्रवर्गामधून वरिष्ठ वास्तुझास््रज्ञ/ वास्तुशास्त्रज्ञ सदस्य 
गट-अ संवर्गातील एक अधिकारी 
३ | अल्पसंख्याकामधून कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता (गट-आओ/ शाखा सदस्य 
अभियंता (गट-ब, राजपत्रित) संवर्गातील सा.बां. परिमंडळ, मुंबई 
कार्यक्षेत्रातील एक अधिकारी 
४ | मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील वरिष्ठ | सदस्य सचिव 
वास्तुशास्त्रज्ञ / वास्तुशास्त्रज्ञ (गट-अ) संवर्गातील एक अधिकारी 


टिप १ :- सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य. 


टिप २ :- निवड समिती गठित करताना वरील अटींची पूर्तता होत नसल्यास निवड समितीमध्ये 
अतिरिक्त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


प्रादेशिक निवड समिती 


सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-क (एस-१२ : ३२०००-१०१६००) या पदाकरिता 


eae | उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां. प्रादेशिक विभाग अध्यक्ष 

२ | अ.ज./अ.जा./इ.मा.व. या प्रवर्गामधून वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ/ वास्तुशास्त्रज्ञ सदस्य 
(गट-अ) संवर्गातील एक अधिकारी 

३ | अल्पसंख्याकामधून कार्यकारी अभियंता/ उप अभियंता (गट-आओ)/शाखा सदस्य 
अभियंता (गट-ब, राजपत्रित) संवर्गातील संबंधित सा.बां.परिमंडळ 
कार्यक्षेत्रातील एक अधिकारी 

४ | उपमुख्य वास्तुझास््रज्ञ, सा.बां. प्रादेशिक विभाग यांच्या अधिपत्याखालील सदस्य 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ / वास्तुशास्त्रज्ञ (गट-अ) संवर्गातील एक अधिकारी सचिव 


टिप १ :- सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही wares एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य. 


टिप २:- निवड समिती गठित करताना वरील अटींची पूर्तता होत नसल्यास निवड समितीमध्ये 
अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१२/सेवा-४ 


भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील एकत्रित मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने 
दिनांक ०४.५.२०२२ व दिनांक २१.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार 
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या / देण्यात 
येणाऱ्या सूचनांनूसारच भरती प्रक्रिया राबविणे आव्यक आहे. पदभरती करताना शासनाने विहित 
केलेली कार्यपध्दती, सेवाप्रवेश नियम, सर्व प्रकारचे आरक्षण, बिंदुनामावली यासंदर्भातील नियम व 
आदेशा विचारात घेऊनच पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
दिल्याप्रमाणे वेळोवेळी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१७२३३०१९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE : 


(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 

(मुंबई, कोंकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नांदेड) 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, 

(मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नांदेड) 
५. सामान्य प्रशासन विभाग (का.१३-आ), मंत्रालय, मुंबई 
६. कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


